RNI No. MAHBIL / 2009 / 29236 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - मध्य उप - विभाग 

वर्ष ८ , अंक १७ ] 

गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये १६.०० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated the 13th April 2022 . 

NOTIFICATION 

No. SPP . 2022 / U.O.R . 31 / D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. II of 1974 ) , the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv . Jaysing V. Desai as " Special Public Prosecutor " for conducting the case / s in Hon'ble 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 37th Court , Mumbai and Hon'ble Sessions Court , Mumbai , which 
is arising out of C.R. No. 94/2021 registered at D.C.B. , C.I.D. , Mumbai ( C.R. No. 1436/2021 , Malwani Police 
Station , District Mumbai ) . 

2. The fees of Adv . Jaysing V. Desai , Special Public Prosecutor shall be paid by Home Depart 
ment as per the fee proposal agreed by Home Department and approved by this department . 

3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves right to revoke / modify / annul the order without assigning any 

reasons . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

VAISHALI P. BORUDE , 
Section Officer . 

भाग एक ( म.उ. वि . ) - १ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

, 

विधि व न्याय विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ एप्रिल २०२२ . 
अधिसूचना 

८८ 

" 

८८ 

क्रमांक इएसटी -२०२२ / प्र.क्र .२० / का- २. – विधि व न्याय विभागाच्या कनिष्ठ प्रारुपकार या संवर्गामध्ये कार्यरत असणाऱ्या 
श्रीमती सोनाली रामदास साखरे अराखीव ( महिला ) , यांना वेतनस्तर एस -२३ रुपये ६७,७०० - २,०८,७०० या वेतनश्रेणीतील 
सहायक 
प्रारुपकार नि अवर सचिव ” या संवर्गातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदावर दिनांक ७ एप्रिल २०२२ ( म.पू. ) पासून निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात निवडसूची वर्ष सन २०२१-२२ मधून पदोन्नती देण्यात येत आहे . सदर तात्पुरती पदोन्नती ही , पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ 
मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग / १६ - ब , यांनी दिनांक ७ मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

आ . न . वसावे , 

शासनाचे सहसचिव ( प्र.शा. ) . 

वित्त विभाग 

नवीन प्रशासन भवन , ३ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ एप्रिल २०२२ . 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक विकअ -१०२२ / प्र.क्र . ७७ / वि.प्र . २. - श्री . निखिल नवनाथ थोरात , राज्यकर सहायक आयुक्त , सातारा , महाविकास सांकेतांक 
( SAT - VAT - D - 004 ) यांनी दिनांक ३ मार्च २०२२ रोजी वैयक्तिक कारणास्तव त्यांच्या राज्यकर सहायक आयुक्त या पदाचा राजीनामा 
दिलेला आहे . प्रस्तुत प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय क्र . एसआरव्ही - १० ९ २ / १०३३ / प्र.क्र . ३३ / ९ २ / ८ , दिनांक २ डिसेंबर 
१ ९९ ७ च्या परिच्छेद ११ मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्याचा राजीनामा स्वीकारण्यासंदर्भातील दिलेल्या विहित अटींची पूर्तता होत असल्याने 
श्री . निखिल नवनाथ थोरात , राज्यकर सहायक आयुक्त यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात येत आहे . त्यांना दिनांक ४ एप्रिल २०२२ ( म.पू. ) 
पासून शासन सेवेतून सेवामुक्त करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

अनघा अ . पटवर्धन , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - ९ ४ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 

No. A - 1202 / 2022 . The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 

Name and Designation 

Period 

1. Shri R. R. Pondkule , 

Judge , 

Family Court , Amravati . 

Ex - post facto Sanction to the Commuted leave for 
10 days from 24th January 2022 till 
2nd February 2022 due to Covid - 19 as per 
Government Circular dated 14th December 
2021 . 

2. Smt . A. A. Shinde , 

Judge , 

Family Court , Raigad , Alibag . 

Earned Leave for 3 days from 27th January 2022 
to 29th January 2022 prefixing holiday on 26th 
January 2022 and suffixing holiday on 30th 
January 2022 with permission to leave . 
headquarter from 25th January 2022 ( A.O.H. ) till 
31st January 2022 ( B.O.H. ) . 

3. Shri U. B. Shukla , 

Principal District and Sessions Judge , 
Gadchiroli . 

Ex - post facto sanction to the Commuted leave for 
8 days from 27th January 2022 to 3rd February 
2022 . 

4. Shri R. S. Tiwari , 

Principal District and Sessions Judge , 
Nandurbar . 

Ex - post facto sanction to the Commuted leave for 
16 days from 27th January 2022 to 11th February 
2022 suffixing holidays on 12th February 2022 and 
13th February 2022 with permission to leave 
headquarter from 27th January 2022 till 14th 
February 2022 ( B.O.H. ) . 

5. Smt . S. S. Todkar , 

Judge , 

Ex - post facto sanction to the Commuted leave for 
7 days from 29th January 2022 to 4th February 
2022 . 

Family Court , Nashik . 

On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on 
leave during the above period . 

भाग एक ( म.उ. वि . ) - १ अ 


لله 


४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ - मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - ९ ४ , शके १ ९ ४४ 

( II ) 

Name of the Judicial Officers 

Judicial Officers with whom charge is kept 
during the leave period of concern Judicial 
Officers 

Shri Vishal S. Gaike , 

District Judge - 2 and A.S.J. , 
Amravati . 

Shri R. G. Malshetty , 
District Judge - 3 , 
Raigad - Alibag . 

Shri D. G. Kamble , 

District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Gadchiroli on 27th January 2022 and with 
Shri U. M. Mudholkar , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Gadchiroli from 
28th January 2022 till 3rd February 2022 . 

Shri V. M. Vaidya , 

Ad - hoc District Judge - 1 and Addl . Sessions 
Judge , Shahada from 27th January 2022 ( B.O.H. ) 
till 8th February 2022 ( B.O.H. ) for Judicial 
Charge , with Shri S. T. Maliye , Civil Judge Senior 
Division , Nandurbar from 27th January 2022 
( B.O.H. ) till 5th February 2022 ( A.O.H. ) for 
Administrative Charge , with Shri V. G. Chavan , 
Chief Judicial Magistrate , Nandurbar from 
5th February 2022 ( A.O.H. ) till 8th February 2022 
for Administrative Charge and with Shri A. S. 
Bhagwat , Ad - hoc District Judge - 1 and Addl . 
Sessions Judge , Nandurbar from 8th February 
2022 ( B.O.H. ) till 14th February 2022 ( B.O.H. ) for 
Judicial and Administrative Charge . 

Smt . M. V. Bhatia , 

District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 

N. G. GIMEKAR , 
Registrar ( Insp . II ) . 


1. Shri R. R. Pondkule 

2. Smt . A. A. Shinde 

3. Shri U. B. Shukla 

4. Shri R. S. Tiwari 

5. Smt . S. S. Todkar 

Bombay , 

dated 5th April 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ - मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 

- 

The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial 

No. A - 1201 / 2022 / 603 
Officers as shown herein below : 

Name and Present posting 

New posting 

1. Shri S. R. Navandar 

District Judge - 7 and 

District Judge - 8 and 

Additional Sessions Judge , 

Additional Sessions Judge , Pune . 

Pune Shri V. K. Yawalkar retired . 

2. Shri J. N. Raje 

District Judge - 8 and 

District Judge - 9 and 

Additional Sessions Judge , 

Additional Sessions Judge , Pune . 

Pune vice Shri S. R. Navandar . 

3. Shri G. G. Bhalchandra 

District Judge - 10 and 

District Judge - 9 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune vice Shri J. N. Raje . 

Additional Sessions Judge , Pune . 

4. Shri P. P. Jadhav 

District Judge - 10 and 
Additional Sessions Judge , 

District Judge - 11 and 

Additional Sessions Judge , Pune . 

Pune vice Shri G. G. Bhalchandra 

5. Shri A. N. Sirsikar 

District Judge - 12 and 
Additional Sessions Judge , Pune . 

District Judge - 11 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune vice Shri P. P. Jadhav . 

6. Shri H. R. Waghmare 

District Judge - 13 and 
Additional Sessions Judge , Pune . 

District Judge - 12 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune vice Shri A. N. Sirsikar . 

7. Smt . M. M. Deshpande 

District Judge - 14 and 

District Judge - 13 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune vice Shri H. R. Waghmare . 

Additional Sessions Judge , Pune . 

8. Smt . S. P. Ponkshe 

District Judge - 14 and 
Additional Sessions Judge , 

District Judge - 15 and 

Additional Sessions Judge , Pune . 

Pune vice Smt . M. M. Deshpande . 

9. Shri B. P. Kshirsagar 

District Judge - 15 and 

District Judge - 16 and 

Additional Sessions Judge , 

Additional Sessions Judge , Pune . 

Pune vice Smt . S. P. Ponkshe . 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

Name and Present posting 

New posting 

District Judge - 16 and 

District Judge - 17 and 

Additional Sessions Judge , 

Additional Sessions Judge , Pune . 

Pune vice Shri B. P. Kshirsagar . 

District Judge - 17 and 

District Judge - 18 and 

Additional Sessions Judge , 

Additional Sessions Judge , Pune . 

Pune vice Shri G. P. Agrawal . 

12. Shri P. R. Ashturkar 

District Judge - 19 and 

District Judge - 18 and 
Additional Sessions Judge , 
Pune vice Smt . S. V. Sahare . 

Additional Sessions Judge , Pune . 

13. Shri S. B. Salunkhe 

District Judge - 19 and 
Additional Sessions Judge , 

District Judge - 20 and 

Additional Sessions Judge , Pune . 

Pune vice Shri P. R. Ashturkar . 

District Judge - 20 and 

District Judge - 21 and 

Assistant Sessions Judge , 

Assistant Sessions Judge , Pune . 

Pune vice Shri S. B. Salunkhe . 

15. Shri H. B. Sirsalkar 

District Judge - 21 and 

District Judge - 22 and 

Assistant Sessions Judge , 

Assistant Sessions Judge , Pune . 

Pune vice Shri A. V. Kharkar . 


10. Shri G. P. Agrawal 


11. Smt . S. V. Sahare 


14. Shri A. V. Kharkar 


Bombay , 

dated 8th April 2022 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - ९ ४ , शके १ ९ ४४ 

७ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 
आदेश 

क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / नॅशनल बँक / का.क .१५६ / २०२२ / ६ ९ ५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि नॅशनल को- ऑप . बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक 
१ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 
: 

अ.क्र . 

शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 
जिल्हे 

( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

१ 

श्री . विजयकुमार आर . शिम्पी 

सहायक महाव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

२ 

श्री . बाळासाहेब के . पांढरकर 

मॅनेजर 

वसूली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

३ 

श्री . महेंद्र वाघ 

मॅनेजर 

वसूली अधिकारी 

मुंबई 

४ 

श्री . किरण आर . तांडेल 

मॅनेजर 

वसूली अधिकारी 

पालघर व रायगड 

श्री . एम . बी . गावडे 

मॅनेजर 

वसूली अधिकारी 

मुंबई 

६ 

सौ . प्रिया एस . देशपांडे 

सिनियर ऑफीसर 

वसूली अधिकारी 

ठाणे 

श्री . बाळासाहेब एच . पवार 

सहायक महाव्यवस्थापक 

वसूली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

८ 

श्री . गितेश जे . जाधव 

वसूली अधिकारी 

मुंबई 

९ 

श्री . नारायण आर . बंडगर 

सहायक महाव्यवस्थापक 
मॅनेजर 
मॅनेजर 

वसूली अधिकारी 

ठाणे 

१० 

सौ . शैला एस . पाटील 

वसूली अधिकारी 

ठाणे . 

अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( १ ) मुंबई यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ति सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

>> 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि नॅशनल को - ऑप . बँक लि . , मुंबई 
असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

} 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र - पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक 

आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

पुणे , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 

दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८-१४ , शके १ ९ ४४ 

S 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 

No. A1202 / 2022 . The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against their names : — 

Period 

Name and designation 
1. Smt . Netra A. Kank , 
Judge , Family Court , 
Ahmednagar . 

Earned leave for 4 days from 8th February 2022 to 
11th February 2022 prefixing holidays on 6th February 
2022 and 7th February 2022 and suffixing holidays on 
12th February 2022 and 13th February 2022 with 
permission to leave headquarter from 5th February 
2022 ( A.O.H. ) till 14th February 2022 ( B.O.H. ) . 

2. Smt . S. K. Keole , 
Principal District and 
Sessions Judge , Jalna . 

Earned leave for 4 days from 8th February 2022 to 
11th February 2022 prefixing holidays on 6th February 
2022 and 7th February 2022 with permission to leave 
headquarter from 7th February 2022 ( A.O.H. ) 

3. Shri S. B. Agarwal , 
Principal District and 
Sessions Judge , 
Nagpur . 

Ex - post facto sanction to the Commuted leave for 4 days 
from 8th February 2022 to 11th February 2022 prefixing 
holidays on 6th February 2022 and 7th February 2022 
and suffixing holidays on 12th February 2022 and 13th 
February 2022 with permission to leave headquarter . 

4. Shri U. B. Shukla , 
Principal District and 
Sessions Judge , 
Gadchiroli . 

Earned leave for 20 days from 9th February 2022 to 
28th February 2022 suffixing holidays on 1st March 
2022 with permission to leave headquarter from 

5. Shri S. R. Kafre , 
Principal Judge , 
Family Court , 
Pune . 

8th February 2022 ( A.O.H. ) till 2nd March 2022 ( B.O.H. ) . 
Earned leave for 03 days from 9th February 2022 to 
11th February 2022 suffixing holidays on 12th February 
2022 and 13th February 2022 with permission to leave 
headquarter from 8th February 2022 ( A.O.H. ) till 
14th February 2022 ( B.O.H. ) . 

On return from leave above Judicial Officer are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on 
leave during the above period . 

( II ) 

Name of the Judicial Officer 

Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of 
concern Judicial Officers . 

Smt . Netra A. Kank , 

Smt . M. V. Deshpande , district Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Ahmednagar . 

Smt . A. L. Tikle , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Jalna . 


1 . 

2. Smt . S. K. Keole , 

भाग एक ( म.उ.वि. ) - २ 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

3. Shri S. B. Agarwal , 

Shri M. S. Azmi , District Judge - 1 and Additional 
Sesions Judge , Nagpur from 5th February 2022 
( A.O.H. ) till 14th February 2022 ( B.O.H. ) for 
Administrative and Judicial charge . 

4. Shri U. B. Shukla , 

Shri U. M. Mudholkar , District Judge - 1 and 
Additional Sesions Judge , Gadchiroli . 

5. Shri S. R. Kafre , 

Shri H. K. Ganatra , Judge , Family Court No. 2 
Pune . 

Bombay , 

N. G. GIMEKAR , 
Registrar ( Insp.II ) . 

dated 12th April 2022 . 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 

No. A - 1202 / 2022 - The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against their names : 

Name and designation 

Period 

1. Smt . M. M. Thakare , 

Principal Judge , Family Court , 
Nagpur . 

Ex - post facto sanction to the Earned leave for 6 
days from 31st January 2022 to 5th February 2022 
prefixing holiday on 30th January 2022 and suffixing 
holiday on 6th February 2022 . 

2. Shri M. S. Sharma , 
Principal District and 
Sessions Judge , Parbhani . 

Earned leave for 6 days from 31st January 2022 to 5th 
February 2022 suffixing holiday on 6th February 2022 
with permission to leave headquarter after attending 
online awareness programme for MACP Judges on 
30th January 2022 till 7th February 2022 ( B.O.H. ) . 

3. Smt . V. V. Joshi , 

Principal District and 
Sessions Judge , Kolhapur . 

Earned leave for 5 days from 1st February 2022 to 
5th February 2022 suffixing holiday on 6th February 
2022 . 

4. Shri A. N. Karmarkar , 
Principal District and 
Sessions Judge , Wardha . 

Ex - post facto sanction to the Commuted leave for 4 
days from 2nd February 2022 to 5th February 2022 . 

5. Shri V. P. Patkar , 
Principal District and 
Sessions Judge , Yavatmal . 

Ex - post facto sanction to the Commuted leave for 10 
days from 2nd February 2022 to 11th February 2022 
suffixing holidays on 12th February 2022 and 13th 
February 2022 due to Covid - 19 as per Government 
Circular dated 14th December 2021 . 

On return from leave from above Judicial Officer are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on 
leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - ९ ४ , शके १ ९ ४४ 

११ 

( II ) 

Name of the Judicial Officer 

Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of 
concern Judicial Officers . 

1. Smt . M. M. Thakare , 

Shri V. B. Pathak , Judge , Family Court No. 2 
Nagpur . 

2. Shri M. S. Sharma , 

Shri A. M. Patil , District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , Parbhani since after 
12-00 noon of 30th January 2022 till 7th February 
2022 ( B.O.H. ) . 

3. Smt . V. V. Joshi , 

Smt . S. R. Patil , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Kolhapur . 
Smt . M. I. Arland , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Wardha . 

4. Shri A. N. Karmarkar , 

5. Shri V. P. Patkar , 

Shri G. G. Bhansali , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Yavatmal . 

Bombay , 

N. G. GIMEKAR , 
Registrar ( Insp.II ) . 

dated 7th April 2022 . 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 

Read High Court Memo of Annual General Transfers 2020 , dated 18th February 2020 . 

No. A3902 / 646 / 2022.— The High Court has been pleased on repatriate and post Shri R. P. 
Yadav , Law Officer in the Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman 
and Diu as 9th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati vice Shri A. B. Marlecha w.e.f. 1st May 2022 . 

II 

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 

Name of the Judicial Officers 

New Posting 

1. Shri A. B. Marlecha , 

9th Joint Civil Judge , Senior Division 

10th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additinal Chief Judicial Magistrate , Amravati 
vice Shri V. D. Ghagi . 

and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati . 

2. Shri V. D. Ghagi , 

10th Joint Civil Judge , Senior Division . 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati . 

11th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati vice Shri S. C. Khairnar . 

3. Shri S. C. Khairnar , 

11th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati . 

12th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati . 

M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


Bombay , 

dated 18th April 2022 . 
भाग एक ( म.उ.वि. ) - २ अ 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ - मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - ९ ४ , शके १ ९ ४४ 
नागरी नेमणुका 

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

विशेष राज्यकर आयुक्त 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे कार्यालय 

३ रा मजला , ई - विंग , नवीन इमारत , वस्तू व सेवाकर भवन , 

माझगाव , मुंबई ४०० ०१० , दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक राउआ -२०२२ / आस्थापना - २ व ३ / से.नि. / ब ४२३. – या कार्यालयाच्या संगणकीय सूचीप्रमाणे या विभागातील निम्ननिर्देशित 
राजपत्रित अधिकारी , हे दिनांक ३१ मार्च २०२२ ( म . नं . ) पासून नियत वयोमानानुसार शासन सेवेतून निवृत्त होत आहेत : 

अ . क्र . 

अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 

पदनाम 
( ३ ) 

महाविकास सांकेतांक 
( ४ ) 

( १ ) 

१ 

श्री . सागवेकर गंगाधर शंकर 

सहायक राज्यकर आयुक्त ( व्हॅट ) ड - ९ १८ , मुंबई 

MUM - VAT - D - 918 

२ 

श्री . दळवी जगदिश जयसिंगराव 

सहायक राज्यकर आयुक्त ( ड -००१ ) , भाईंदर 

BHY - AST - D - 001 

३ 

श्री . ढोले किशोर प्रल्हादराव 

सहायक राज्यकर आयुक्त ( व्हॅट ) ड -००१ , अमरावती 

AMR - VAT - D - 001 

४ 

राज्यकर अधिकारी ( सर्वे ) क - ००६ , वांद्रे 

MUM - SUR - C - 006 

श्री . मालंडकर प्रबोध वासुदेव 
श्री . पाटील मिलींद रमाकांत 
श्री . नेहेरे संजय बंडू 

राज्यकर अधिकारी ( व्हॅट ) क- ६०५ , मुंबई 

MUM - VAT - C - 605 

६ 

राज्यकर अधिकारी ( व्हॅट ) क- ००७ , नाशिक 

NAS - VAT - C - 007 

श्री . शिंगटे नवनाथ उत्तम 

राज्यकर अधिकारी ( मुंबिका ) क- ००१ , पुणे 

PUN - BST - C - 001 

८ 

श्रीमती देसाई शिवांगी योगेश 

राज्यकर अधिकारी ( आ.बु.क. ) क- ००६ , मुंबई 

SCS - EIU - C - 006 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्ती वेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १३५ अन्वये , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख शासकीय 
राजपत्रात अधिसूचना देण्यासाठी , या कार्यालयाच्या स्तरावरील सदर अधिसूचित , सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत फेरबदल झाल्यास ते बदल 
करण्याच्या अधीन राहून सदर सूची निर्गमित करण्यात येत आहे . 

संबंधित अधिकारी वरील दिनांकास प्रत्यक्षात शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले किंवा त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत वाढ झाली किंवा 
कसे याची खात्री करून त्यांना कार्यमुक्त केल्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासहीत विनाविलंब या कार्यालयास 
पाठवावा . जेणेकरून त्यांच्या निवृत्तीची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे सुलभ होईल . 

वरील अधिकाऱ्यांचे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र कोषागार नियम २३६ चा दाखला ( ना मागणी प्रमाणपत्र ) महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ , मुंबई , 
नागपूर -२ यांच्या कार्यालयास परस्पर पाठवावा . तसेच जे अधिकारी शासकीय निवासस्थानात राहत असतील . त्यांच्या निवृत्तीबाबत संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात कळवावे व आवश्यक दाखला मागवावा . ज्या अधिकाऱ्यांबाबत महसूल हानी / विभागीय चौकशी 
कार्यवाही सुरू आहे किंवा प्रस्तावित आहे , अशा अधिका - यांच्या प्रकरणी होणाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून निवृत्ती वेतन लाभाची कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - ९ ४ , शके १ ९ ४४ 

१३ 

संबंधित अधिकाऱ्यांस नियमित सेवानिवृत्तीवेतन व सेवालाभ देण्यास काही कारणास्तव विलंब होणार असल्यास तात्पुरते निवृत्ती वेतन 
व सेवालाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्ती वेतन ) नियम , १ ९ ८२ मधील नियम १२६ / १३० नुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काळ करावी . 
महालेखापाल , महाराष्ट्र - १ मुंबई , नागपूर - २ यांच्याकडून अंतिम निवृत्ती वेतन व सेवा लाभाची रक्कम शक्य तितक्या लवकर मंजूर 
होईल , याबाबत कृपया आवश्यक कार्यवाही करावी . 

अनिल कुदळे , 

मुंबई , 
दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 

राज्यकर उप आयुक्त ( आस्थापना ) - २ , 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 

लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त 
मुंबई यांचे कार्यालय 

नवीन प्रशासन भवन , १ ला मजला , मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालयासमोर , मुंबई ४०००३२ , दिनांक १ एप्रिल २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक 

आस्थापना -१५ / पदोन्नती / क.अ. / र.मा.सां . / ९ ५ ९ / २०२१ . – महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम , १ ९ ७१ च्या 
कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मा . लोक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांनी श्रीमती शोभा उत्तम 
पवार यांच्या सेवानिवृत्तिमुळे रिक्त झालेल्या कक्ष अधिकारी या पदावर श्री . रविंद्र मारुती सामंत , सहायक यांची दिनांक १ एप्रिल 
२०२२ ( म.पू. ) पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार एस -१५ : ४ ९ , ८०० - १,३२,३०० या वेतनश्रेणीत पदोन्नतीने तात्पुरती नेमणूक केली 
आहे . सदर पदोन्नती ही मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची याचिका क्रमांक २७ ९ ७ / २०१५ मध्ये दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरील मा . सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे . 

मा . लोक आयुक्त यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

मुंबई , 

म . सी . गुप्ता , 
प्रबंधक . 

दिनांक १ एप्रिल २०२२ . 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

गृह विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ एप्रिल २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक पीईएन -१०२१ / प्र.क्र . ३०१ / राउशु - १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्ती वेतन ) नियम १ ९ ८२ , नियम १० ( १ ) नुसार राज्य उत्पादन 
शुल्क विभागातील खालील निर्देशित अधीक्षक , गट - अ संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२१ ( मध्यान्हनंतर ) पासून 
नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

अ . क्र . 

नाव 

पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण 
अधीक्षक , 
राज्य उत्पादन शुल्क , अमरावती . 

जन्म दिनांक 
१८ नोव्हेंबर १ ९ ६३ 

सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०२१ 

१ . 

श्री . राजेश नारायण कावळे 

श्री . राजेश कावळे , अधीक्षक , राउशु , अमरावती व इतर कर्मचारी यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने , भ्रष्टाचार प्रतिबंधक 
अधिनियम , १ ९ ८८ मधील कलम ७ अन्वये , पोलीस स्टेशन फ्रेजरपुरा , अमरावती शहर येथे दिनांक २३ डिसेंबर २०२० रोजी दाखल 
अप.क्र . ११४१/२०२० प्रकरणी सादर केलेल्या अहवालावरील विचाराधीन / प्रस्तावित कार्यवाहीच्या अधीन राहून त्यांना सेवानिवृत्त करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संदिप ढाकणे , 
शासनाचे अवर सचिव . 

गृह विभाग ( परिवहन ) 

दुसरा मजला , मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक एमव्हीडी -०२२२ / प्र.क्र . २ ९ / परि- ३. – श्री . पोपट भानुदास खेडकर , मोटार वाहन निरिक्षक , प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , पुणे 
हे दिनांक ३० जून २०२१ रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

दिपक पोकळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 

गृह विभाग ( परिवहन ) 

दुसरा मजला , मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ एप्रिल २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक एमव्हीडी -०२२२ / प्र.क्र . २ ९ / परि ३. – श्री . चंद्रकांत विठ्ठल कुरे , मोटार वाहन निरिक्षक , प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , औरंगाबाद 
हे दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

दिपक पोकळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - ९ ४ , शके १ ९ ४४ 

१५ 

REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated the 4th April 2022 . 

NOTIFICATION 

No. IFS - 1422 / C.R . 27 / F - 7A . – Shri Samadhan Bajirao Chavan ( IFS 2006 ) . Conservator of Forests 
and Field Director , Sahyadri Tiger Reserve Kolhapur has superannuated from the Government Service 
on 31st March 2022 ( A.N. ) . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

NITIN SAWANT , 

Section Officer . 

महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ एप्रिल २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक आयएफएस -१४२२ / प्र.क्र . २७ / फ -७ अ . – श्री . समाधान बाजीराव चव्हाण ( भावसे २००६ ) , वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक , 
सह्याद्री व्याघ्र राखीव , कोल्हापूर हे दिनांक ३१ मार्च २०२२ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी शासनाच्या सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

नितीन सावंत , 
कक्ष अधिकारी . 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २८ मे ४ , २०२२ / वैशाख ८ - १४ , शके १ ९ ४४ 

ते 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन , मुंबई , दिनांक १८ एप्रिल २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक ८०१४ / क- १.– या सचिवालयातील श्री . मंगेश अ . पिसाळ , कक्ष अधिकारी यांची श्री . सुरेश नि . मोगल , अवर सचिव ( समिती ) 
यांच्या प्रतिनियुक्तीमुळे रिक्त झालेल्या “ अवर सचिव ( समिती ) ( गट - अ ) ( एस- २३ : ६७७००-२०८७०० ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

" 

२. श्री . पिसाळ यांना अवर सचिव ( समिती ) पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे : 

( अ ) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी अवर सचिव ( समिती ) संवर्गात 
रिक्त पद उपलब्ध नसल्यास श्री . पिसाळ यांना अवर सचिव ( समिती ) पदावरून कक्ष अधिकारी पदावर पदावनत करण्याच्या 
अधीन सदर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे . 

( ब ) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात प्रशासकीय निकड म्हणून देण्यात आली आहे . 

( क ) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे श्री . पिसाळ यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार 
नाहीत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सुभाष नलावडे , 
अवर सचिव , 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 

गृह विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ एप्रिल २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक पीइएन -१०२२ / प्र.क्र . ८६ / राउशु - १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्ती वेतन ) नियम , १ ९ ८२ , नियम १० ( १ ) नुसार राज्य उत्पादन 
शुल्क विभागातील खालील निर्देशित उप अधीक्षक ( गट - ब ) संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी त्यांचेसमोर नमूद दिनांकापासून ( मध्यान्हनंतर ) 
नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

अ . क्र . 

नाव 

पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण 

जन्म दिनांक 
१६ फेब्रुवारी १ ९ ६४ 

सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०२२ 

१ . 

श्री . एस . आर . जाधव 

उप अधीक्षक ( गट - ब ) , 
राज्य उत्पादन शुल्क , हडपसर , पुणे . 

उपरोक्त अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग / विभागीय चौकशी / न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संदीप ढाकणे , 
अवर सचिव , 
महाराष्ट्र शासन . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


